जळगांव येथे ५० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन 
शासकीय होमिओपॅथीक महाविद्यालय व 
संलग्नित २५ रुग्णखाटांचे शासकीय 
होमिओपॅथीक रुग्णालय सुरु करण्याकरिता 
आवड्यक पद निर्मितीबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आयुसे-११२०/प्र.क्र.८९/आयु-१ 
गो. ते. रुग्णालय परिसर, नवीन संकुल, 
लोकमान्य टिळक रोड, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक :- ०९ मे, २०२२. 


वाचा:- १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग , शासन निर्णय क्रमांक, एमईडी-२०१६/ 
प्र.क्र.१८५/१६/शिक्षण -१, दि.११.०५.२०१७. 
2) संचालक,आयुष संचालनालय,मुंबई यांचे पत्र क्र .आसंमुं/शाहोम/शाहोरु/ 
जळगांव/पदनिर्मिती/२० २१/आयु-६/१४१७१, दि.१७.११.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

राज्यात वैद्यकीय पदवीधारकांची संख्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार कमी 
असल्यामुळे तसेच राज्यातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधांचा विचार करता, जळगाव जिल्हा तुलनेने 
वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करण्यामध्ये मागासलेला असल्याने जळगाव येथे नविन “शासकीय 
एकात्मिक शैक्षणिक संकूल (Medical Hub)” निर्माण करण्यासाठी आवश्‍यक बांधकाम , 
यंत्रसामुग्री व पद निर्मितीस दि.२५.०४.२०१७ रोजीच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात 
आली आहे. त्यानुसार, संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.११.०५.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
प्रदान केली असून, सदर संकुलामध्ये yo विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय होमिओपॅथीक 
महाविद्यालय व संलग्नीत २५ रुग्ण खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
सबब, जळगांव येथे ५० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय होमिओपॅथीक महाविद्यालय व 
संलग्नित २५ रुग्णखाटांचे शासकीय होमिओपॅथीक रुग्णालयाकरीता वर्षनिहाय आवश्‍यक 
पदनामनिहाय पदनिर्मिती आवश्‍यक असल्यामुळे संदर्भाधीन क्र .१ येथील शासन निर्णयानुसार 
पदनामनिहाय पदनिर्मितीस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

जळगांव येथे ५० विद्यार्थी प्रवेशा क्षमतेच्या शासकीय होमिओपॅथीक महाविद्यालयाकरीता 
विवरणपत्र "अ” येथे दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ६७ नियमित पदे निर्माण करण्यास व विवरणपत्र "ब" 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ४३ मनुष्यबळाच्या मर्यादेत सेवा बाहययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. तसेच, शासकीय होमिओपॅथीक महाविद्यालय संलग्नित रुग्णालय, जळगांव येथे 
२५ रुग्ण खाटांचे शासकीय होमिओपॅथीक रुग्णालयाकरीता विवरणपत्र "क" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
एकूण ४४ नियमित पदे निर्माण करण्यास व विवरणपत्र "ड" मध्ये दर्डविल्याप्रमाणे एकूण ३० 


शासन निर्णय क्रमांक :- आयुसे-११२०/प्रक्र८९/आयु-१ या -११२०/प्र.क्र.८९/आयु-१ 


मनुष्यबळाच्या मर्यादेत सेवा बाहययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . विवरणपत्र "ब" व 
'ड" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्मस्रोताद्वारे घेण्याची कार्यवाही शासनाच्या 
प्रचलीत धोरणानुसार विहित स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेने नियुक्‍त पुरवठादार कंपनी मार्फत 
करण्यात यावी. 


२. शासकीय होमिओपॅथीक महाविद्यालय, जळगांव व संलग्नित शासकीय होमिओपॅथीक 
रुग्णालय येथे आवश्‍यक पदांची निर्मिती ही राष्ट्रीय होमिओपॅथीक आयोगाच्या मानकानुसार 
करण्यात आली आहे. सदर महाविद्यालय शैक्षणिक वर्ष सन २०२२-२०२३ पासून सुरु करण्यासाठी 
आव्यक असलेल्या अध्यापक व अध्यापकेतर पदे भरण्याबाबत व संलग्नित होमिओपॅथीक 
रुग्णालय सुरु करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली पदे भरण्याबाबत भरती प्रक्रिया राबविण्याच्या 
अनुषंगाने आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संचालक, आयुष यांनी कार्यवाही करावी. 


१. विवरणपत्र - "अ" व "ब" मध्ये महाविद्यालयाकरीता नमूद केलेली प्रथम, द्वितीय, तृत्तीय व 
अंतिम टप्यातील पदे टप्पा निहाय मंजूर होणार असून, प्रती वर्षी पुढील टप्प्यातील पदे 
निर्माण होतील. 

२. विवरणपत्र - "इ" मध्ये महाविद्यालयाकरीतानमूद केलेली नियमित पदे व विवरणपत्र "फ 
मध्ये नमूद केलेल्या बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाच्या सेवा या पहिल्या 
टप्यातील आहेत. 

३. विवरणपत्र "क" मध्ये रुग्णालयाकरीता नमूद केलेली पदे निर्माण होतील. 

४. सदर पदांच्या वेतनाकरीता संस्था निहाय लेखाशिर्ष व आहरण संवितरण सांकेतांक मंजूर 
करुन घेवून प्रथम टप्प्याच्या वेतनाचे अनुदान पुरवणी मागणीद्वारे संचालक , आयुष यांनी 
मंजूर करुन घ्यावे. अनुदान मंजूर झाल्यावरच पदे विहीत पध्दतीनुसार भरण्यात यावीत. 

५. विवरणपत्र - "ब" व "ड" मध्ये नमूद केलेल्या मनुष्यबळाच्या सेवा बाहययंत्रणेद्वारे घेताना , 
वित्त विभागाच्या दि.२७.०९.२०१०, दि.०२.०२.२०१३, दि.०२.१२.२०१३, दि.०२.०८.२०१६ 
व दि.३०.०९.२०२० तसेच, याबाबत वेळोवेळी शासनाकडून निर्गमित होणा-या शासन 
परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. तसेच, संवर्ग निहाय 
सेवा बाहययंत्रणेद्वारे घेण्याऐवजी संवर्गाचे एकत्रिकरण करुन (multitasking करणारा 
कर्मचारीवृंद) बहुउद्देशिक स्वरुपाच्या सेवा बाहययंत्रणेद्वारे घेण्यात याव्यात. 

६. पुढील टप्प्यांच्या वेतनाची तरतूद संस्थेच्या प्रती वर्षीच्या अंदाज पत्रकात करण्यात यावी. 


७. पुढील टप्प्यांच्या पदांचा समावेश प्रतीवर्षी अस्थायी पदांच्या मुदतवाढ प्रस्तावात करण्यात 
यावा. 


८. शासकीय होमिओपॅथीक महाविद्यालयातील पुढील टप्प्यातील (दुस-या, तिस-या व 
अंतिम) पदे निर्माण करण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक :- आयुसे-११२०/प्रक्र८९/आयु-१ या -११२०/प्र.क्र.८९/आयु-१ 


सहा महिने अगोदर शासनास सादर करण्याची दक्षता आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व 
संचालक, आयुष यांनी घ्यावी. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र .२२६/आपुक, 
दि.१९.०४.२०२२ अन्वये त्या विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय 
महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२२०५०९१६४२३७००१३ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VAISHALI 
MANISH SULE 

Date: 2022.05.10 18:03:36 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(वैशाली सुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाळ सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई, 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई, 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. सर्व मा.मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई, 
७. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई, 
८. सर्व मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. सचिव (वै.शि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मुंबई, 
११. आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण व आयुष), आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१२. संचालक, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
१३. संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखन सामुग्री संचालनालय, चर्नी रोड,मुंबई, 
१४. कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक (५ प्रती), 
१५. जिल्हाधिकारी, जळगांव, 
१६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२ महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 
१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव, 
१८. ग्रंथपाल, ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, राजभवन,विधान भवन, मुंबई, 
१९. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०. सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी/नोंदणी शाखा प्रमुख, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. निवडनस्ती / संग्रहार्थ (आयु-१). 


-O 


es 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक :- आयुसे-११२०/प्रक्र८९/आयु-१ या -११२०/प्र.क्र.८९/आयु-१ 


जळगांव येथे ५० प्रवेशा क्षमतेचे नवीन शासकीय होमिओपॅथीक महाविद्यालयासाठी पदनिर्मिती 
शासन निर्णय क्रमांक : शासन निर्णय क्रमांक :- आयुसे-११२०/प्र.क्र.८९/आयु-१, 


दि. ०९मे, २०२२ चे सहपत्र 


तक्ता क्र.१ 
संवर्ग प्रथम वर्ष (पहिला । व्दितीय वर्ष तृतीय वर्ष चतुर्थ वर्ष (चौथा | एकूण पदसंख्या 
टप्पा) (दुसरा टप्पा) । (तिसरा टप्पा) टप्पा) 
वर्ग-१ ०६ ०२ ०२ ०३ १३ 
वर्ग- 2 ०४ ०४ ०२ ०३ १३ 
वर्ग-३ ३१ oe ० 100 ० a ४१ 
वर्ग - ४ (बाहय ३० ०८ ०५ ia ४३ 
यंत्रणेद्वारे) 
अर्धवेळ (बाहय शिका शि 1 | शशि 
यंत्रणेद्वारे) 
एकूण ४१ नियमित पदे +) 96 नियमित पदे joy नियमित पदे (६ नियमित पदे + एकूण ६७ नियमित पदे 
३० मनुष्यबळ +06 मनुष्यबळ ।-- ०५ मनुष्यबळ | ०० मनुष्यबळ | + एकूण ४३ मनुष्यबळ 
बाहययंत्रणेद्वारे बाहययंत्रणेद्दारे बाहययंत्रणेद्दारे बाहययंत्रणेद्वारे सेवा बाहय 
बाहययंत्रणेद्वारे 
विवरणपत्र "अ' 
शासकीय होमिओपॅथीक महाविद्यालय, जळगांव करीता एकूण नियमित पदे 
अ.क्र. पदनाम वेतन स्तर पदसंख्या 
| ष्ठाता (Dean) पॅकेडेमीक GIS १४ : शो 
१४४२००-२१८२०० 
२ योगी प्राध्यापक(॥550०816 Professor) ॅकेडेमीक SIS १३ : १२ 
१३१४००-२१७१०० 
एकुण अ। १३ 
षि य्यक प्राध्यापक (Assistant Professor) पॅकेडेमीक SIH १० : ५७७००- १२ 
१८२४०० 
२ प्रशासकीय अधिकारी (Administrative Officer) एस - 94 : ४१८००-१३२३०० a 
एकुणब 493 
pa र्यालयीन अधिक्षक (Office Superintendent) एस - 98 : ३८६००-१२२८०० | a 
2 प्रमुख लिपीक (Head Clerk) WA - 93 : ३५४००-११२४०० ६ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक :- आयुसे-११२०/प्रक्र८९/आयु-१ या -११२०/प्र.क्र.८९/आयु-१ 


३3 वरिष्ठ लिपीक (Senior Clerk) एस - ८ : 24400-29900 १० 
8 लिपीक टंकळेखक (Clerk-cum-Typist) Rt - & : १९९००-६३२०० 9 
षु तिगृह अधिक्षक (स्री/पुरुष) (Hostel एस - १० : २९२००-९२३०० २ 
uperintendent Female/Male) 
६ ग्रंथपाल (Librarian) एस - १० : २९२००-९२३०० pa | 
9 य्यक ग्रंथपाल (Assistant Librarian) एस - ७ : २१७००-६९१०० 4 | 
८ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (Laboratory Technician) (एस - 93 : 34800-992800 ०४ 
९ प्रयोगशाळा सहाय्यक (Laboratory Assistant) (एस - ७ : २१७००-६९१०० ०६ 
एकुणक oe 
एकुण नियमित पदे (अ-- ब-- क)) ६७ 


विवरणपत्र "ब" 
शासकीय होमिओपॅथीक महाविद्यालय, जळगांव करीता बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या 
एकूण मनुष्यबळ सेवा 
अ.क्र. सेवा मनुष्यबळ संख्या 

pa सुतार (Carpenter) | oa | 
२ इलेक्ट्रीशियन ||| 1१ 
3 फ्तरी (Daftery) 1१ | 

४ शिप (Peon) २० 
षु प (Sweeper) 9 
६ पहारेकरी (Watchman) ८ 
४] विच्छेदन सेवक (Operation Theatre Attendant) | औ. _ | 
८ विद्युत पंप परिचर (Electric Pump Attendant) 4a 
९ प्लंबर (Plumber) | oa | 
१० | माळी (Gardener) २ 
एकुण ४३ 

एकुण ११० 

बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे एकूण मनुष्यबळ ४३ 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक :- आयुसे-११२०/प्रक्र८९/आयु-१ या -११२०/प्र.क्र.८९/आयु-१ 


विवरणपत्र "क 


शासकीय होमिओपॅथीक रुग्णालय, जळगांव करीता एकूण नियमित पदे 


पदे (ब-- क) 


अ.क्र. पदनाम वेतन स्तर पदसंख्या 
| निवासी वैद्यकीय अधिकारी (Residential [एस - २० : ५६१००-१७७५०० aa 
Medical Officer) 
२  बधिरिकरण शास्त्रज्ञ (७188511815) एस - २० : ५६१००-१७७५०० i a | 
3 Res वैद्यकीय अधिकारी (Senior Medical [TA - २० : ५६१००-१७७५०० aa 
Officer) 
४ वैद्यकीय अधिकारी (Medical Officer) एस - १६ : ४४९००-१४२४०० २ 
५ प्रशासकीय अधिकारी (Administrative एस - १५ : ४१८००-१३२३०० aa 
Officer) 
एकुणब द 
La | क्षक (Superintendent) एस - १४ : ३८६००-१२२८०० Poa | 
2 प्रमुख लिपीक (Head Clerk) एस - 93 : ३५४००-११२४०० 8 
३ वरिष्ठ लिपीक (Senior Clerk) एस - ८ : २५५००-८११०० 3 
४ लिपीक टंकलेखक (Clerk-cum-Typist)  एस-६:१९९००-६३२०० ३ 
4 फिजिज्ीयन (House Physician*  एस-१४:३८६००-१२२८०० ६ 
६ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (Laboratory एस -१३ : ३५४००-११२४०० २ 
echnician) 
७ क्ष-किरण तंत्रज्ञ 0९॥8॥/ Technician) एस - १३ : ३५४००-११२४०० | oa | 
८ आहारतज्ञ (Dietitian) एस - १४ : ३८६००-१२२८०० i क| 
९ परिसेविका (Sister) [एस - १४ : ३८६००-१२२८०० 8 
co परिचारीका (Staff Nurse) एस - 93 : ३५४००-११२४०० ८ 
११ | मिश्रक (Compounder) एस - १० : २९२००-९२३०० ३ 
१२ /रुग्णवाहन चालक एस-६ : १९९००-६३२०० २ 
(Driver/Ambulance Driver) 
UPI) 3¢ 
शासकीय होमिओपॅथीक महाविद्यालय संलग्नित रुग्णालय, जळगांव करीता एकुण नियमित | 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक :- आयुसे-११२०/प्रक्र८९/आयु-१ या -११२०/प्र.क्र.८९/आयु-१ 


विवरणपत्र "ड" 


शासकीय होमिओपॅथीक रुग्णालय, जळगांव करीता बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या 


एकूण मनुष्यबळ सेवा 
अ.क्र. सेवा मनुष्यबळ संख्या 
हि डिप (Peon) 3 
2 प (Sweeper) ° 
3 क्षसेवक (Ward Servant) ८ 
४ क्ष-किरण सेवक (xX ray Servant) | oa | 
4 माळी (Gardner) २ 
६ OTT (Dresser) 1१ | 
७ यंपाकी (Cook) | oa 
८ बी (Dhobi) 1१ 
९ या (Aaya) & 
१० | प्तरी (Daftary) 1१ | 
११ १ य्यक स्वयंपाकी (Assistant Cook) 1१ 
१२ विद्युत पंप ऑपरेटर (Electric Pump Operator) | oa | 
एकुण ३० 
पकीय होमिओपॅथीक महाविद्यालय संलग्नित रुग्णालय, जळगांव करीता ३० 
बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे एकूण मनुष्यबळ 
विवरणपत्र "इ" 
शासकीय होमिओपॅथीक महाविद्यालय, जळगाव करीता नियमित पदे 
(पहिला टप्पा) 
अ.क्र. पदनाम वेतन स्तर पदसंख्या 
षि अधिष्ठाता (Dean) sett लेवल १४ : शि 


१४४२००-२१८२०० 


Associate Professor, Organon of Medicine ।१३१४००-२१७१०० 


2 सहयोगी प्राध्यापक, ऑरगॅनन ऑफ मेडीसीन अँकेडेमीक लेवल 93: 


Professor, Materia Medica १३१४००-२१७१०० 


३ सहयोगी प्राध्यापक, मेटेरिया मेडिका Associate 'अकेडेमीक लेवल १३ : 


पृष्ठ ९ पैकी (9 


शासन निर्णय क्रमांक :- आयुसे-११२०/प्रक्र८९/आयु-१ या -११२०/प्र.क्र.८९/आयु-१ 


४ सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचना (Associate perl लेवल १३ : शि 
Professor, Anatomy) १३१४००-२१७१०० 
५ "सहयोगी प्राध्यापक, शरीरक्रिया (Associate  ऑअँकेडेमीक लेवल १३ : शि 
Professor, Physiology) १३१४००-२१७१०० 
६ सहयोगी प्राध्यापक, भैषज (Associate अँकेडेमीक लेवल १३ : शि 
Professor, Pharmacy) १३१४००-२१७१०० 
एकुणअ द 
| सहाय्यक प्राध्यापक, शरीररचना (Assistant  अँकेडेमीक लेवल Yo : ५७७००- शा 
Professor, Anatomy) १८२४०० 
२ सहाय्यक प्राध्यापक, शरिरक्रिया (Assistant अँकेडेमीक लेवल Yo : ५७७००- शि 
Professor, Physiology) १८२४०० 
३ सहाय्यक प्राध्यापक, ATW (Assistant अँकेडेमीक लेवल १० : ५७७००- शि 
Professor, Pharmacy) १८२४०० 
४ प्रशासकीय अधिकारी (Administrative Officer) एस - 94 :४१८००-१३२३०० अ. | 
एकुणब 8 
La | कार्यालयीन अधिक्षक (Office Superintendent) [BA - १४ : ३८६००-१२२८०० Lat | 
२ प्रमुख लिपीक (Head Clerk) एस - १३ : ३५४००-११२४०० ६ 
३ वरिष्ठ लिपीक (Senior Clerk) एस - ८ : २५५००-८११०० ६ 
४ लिपीक टंकलेखक (Clerk-cum-Typist) एस - ६ : १९९००-६३२०० ६ 
५ वसतिगृह अधिक्षक (स्री/पुरुष) (Hostel एस - १० : २९२००-९२३०० २ 
Superintendent Female/Male) 
६ ग्रंथपाल (Librarian) एस - १० : २९२००-९२३०० Poa | 
७ सहाय्यक ग्रंथपाल (Assistant Librarian) एस - ७ : २१७००-६९१०० 1 oa | 
८ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (Laboratory Technician) एस - 93 : 34800-992¥00 8 
९ प्रयोगशाळा सहाय्यक (Laboratory एस - ७ : २१७००-६९१०० ४ 
Assistant) 
एकुण क| 39 
एकुण नियमित पदे (a + I+ क) | a | 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांक :- आयुसे-११२०/प्रक्र८९/आयु-१ या -११२०/प्र.क्र.८९/आयु-१ 


विवरणपत्र "फ" 


शासकीय होमिओपॅथीक महाविद्यालय, जळगांव करीता बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या 


मनुष्यबळ सेवा (पहिला टप्पा) 
अ.क्र. सेवा मनुष्यबळ संख्या 

La | सुतार (Carpenter) 1१ | 
२ दफ्तरी (Dattery) 1१ | 
३ शिपाई (Peon) | a | 
४ सफाईगार (Sweeper) ७ 
& पहारेकरी (Watchman) षु 
६ '॑शावविच्छेदन सेवक (Operation Theatre Attendant) PF oa | 
9 विद्युत पंप परिचर (Electric Pump Attendant) oa | 
८ (aX (Plumber) fF oa | 
९ माळी (Gardener) 2 
१० ईलेक्ट्रीशियन (Electrician) शाक 

एकुण 30 


kkk 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


